सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, प्रशासन-४ 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-इएसटी-२०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-४, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१९/०९/२०२४ 


वाचा :- 


शासन निर्णय:- 


१) शा.नि, सा.बां.गृ.नि.क्र.हइएसटी-१०७६/४ अ दि.१२/०९/१९७९ 

2) शा.नि, सा.बां.विभाग, क्रमांक-उदव्य-२०१०/प्र.क्र.९०/प्रशासन-४, दि.१७/०४/२०१० 
३)शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१४/प्र.क्र.३४/प्रशासन-४,दि.२१/०३/२०१४ 
४)शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१५/प्र.क्र.३८/प्रशासन-४, दि.१७/०३/२०१५ 
५शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१६/प्र.क्र.५३/प्रशासन-४, दि.१७/०३/२०१६ 

६) शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-पदनि-२०१७/प्र.क्र.२५/प्रशासन-४,दि.०८/०२/२०२७ 
७)शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१७/प्र.क्र.३५/प्रशासन-४,दि.०७/०३/२०१७ 
८)शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१७/प्र.क्र.१७४/प्रशासन-४, दि.०६/१०/२०१७ 
९)झा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१७/प्र.क्र.१७४/प्रशासन-४, दि.१६/०१/२०१८ 
१०)शा.नि,सा.बां.विभाग, क्रमांक-इएसटी-२०१७/प्र.क्र.१७४/प्रशासन-४, दि.१४/०३/२०१८ 
११)शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१७/प्र.क्र.१७४/प्रशासन-४, दि. १६/१०/२०१८ 
१२) शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१९/प्र.क्र.3०/प्रशासन-४, दि. ०८/०३/२०१९ 
१३) शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१९/प्र.क्र.३०/प्रशासन-४, दि. २०/०२/२०२० 
१४ शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.२१०/प्रशासन-४, दि. १४/१०/२०२१ 
१५) शा.नि,वित्त.विभाग,क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ०८/०२/२०२३ 
१६) शा.नि,वित्त.विभाग,क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ३१/०८/२०२३ 
१७) शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी -२०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-४, दि. १३/०९/२०२३ 
१८) शा.नि,वित्त.विभाग,क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. २१/०२/२०२४ 
१९) शा. नि. सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी -२०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-४, दि. २८/०२/२०२४ 
२०) शा.नि,वित्त.विभाग,क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ०६/०९/२०२४ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द) मंत्रालय व नवीन प्रशासन भवन या इमारतींच्या देखभाल, व्यवस्थापन व 
स्वच्छता या कामासाठी दि.१२/०९/१९७९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या कार्यासनाच्या आस्थापनेवर विविध 
१७ संवर्गातील ८२ अस्थायी पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर ८२ अस्थायी पदांना वेळोवेळी मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. प्रशासन-४ च्या आस्थापनेवरील ८२ अस्थायी पदांपैकी उद्वाहकांची ११ अस्थायी पदे 
दि.१७/०४/२०१० रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे कार्यकारी अभियंता दक्षिण (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवर हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहेत. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये ११ उद्चवाहक, 
१ मुख्य सफाईगार, 22 सफाईगार पदे अशी एकूण ३४ अस्थायी पदे आढाव्याअंती रद्द करण्यात आली आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-४, 


२. शासन निर्णय दि.०८/०२/२०१७ अन्वये १ मुख्य सफाईगार, ५ सहायक दारवान, १ विशेष स्वच्छक, ३७ 
स्वच्छक व १ सफाईगार अशी एकूण vy (पैकी २० अस्थायी) पदे निरसित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे 
सध्यस्थितीमध्ये (४८-२० २८ पदे) २८ इतक्या अस्थायी पदांना या विभागाच्या दिनांक २६/०२/२०२४ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिनांक ३१/०८/२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. शासन निर्णय क्रमांक- 
पदनि-२०१६/प्र.क्र.२१०/प्रशा-४,दि.१४ ऑक्टोबर,२०२१ अन्वये मंत्रालय व नवीन प्रशासन भवन इमारतीच्या 
परिरक्षण/देखभाळ व साफसफाई व्यवस्थेसाठी असणा-या एकूण नियमित १५० पदांच्या आकृतीबंधास शासन 
मंजूरी देण्यात आली आहे. या झासन निर्णयाव्दारे सदरच्या १५० पदांपैकी सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये 
दर्शविलेल्या २८ अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते २८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 

३. सदर पदांवर होणारा खर्च सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षासाठी '३४५१-सचिवालय आर्थिक सेवा-०९०- 
सचिवाळलय-सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (योजनेत्तर)' या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा. 

४. असे प्रमाणित करण्यात येते की, उपरोक्त पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्त नव्हती. 

५. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक- पदनि-२०१६/प्रक्र.०८/१६/आ.पु.क, दिनांक ०६/०९/२०२४ नुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१७३१०७५०१८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUNIL NARAYAN KUMBHAR 
S U N | | N A RAYA N IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS. 
DEPARTMENT, 
4.20=8ee7324ad7852055846717483e4005052102b430c5565e0¢26 
41421303dac768, postalCode=400032, 


, st=Maharash' 
INumber=2828D037DD59E438CF985BD1955B1C61CDFC904CC1 
9AEF89939C7 12349A40306, ‘SUNIL NARAYAN KUMBHAR 


सोबत -विवरणपत्र 'अ'. (सुनिल ना. कुंभार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई,प्रशासकीय इमारत “ए” वांद्रा कुर्ला संकुल बांद्रा पूर्व, मुंबई-५१, 
५) वित्त विभाग, (व्यय-११/ अर्थसंकल्प-१९/ आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई, 
६) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२१), मंत्रालय, मुंबई, 
७) कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा (८ जादा प्रतींसह), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८) कार्यासन प्रशासन-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९) उप अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१०) कार्यासन, प्रशासन-४, (निवड नस्ती), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-४, 


(विवरणपत्र “अ* 


अ. | पदनाम मंजूर पदांची  । अस्थायी पदे | स्थायी । वेतनश्रेणी 
क्र. संख्या/सचिव पदे 
समितीने मान्यच 
केलेला आकृतीबंध 
शि सहाय्यक ०२ ०२ शिंगी एस-१४ 
रु.३८६००-२२८०० 
२ | लघुटंकलेखक aa q शिंगी १ _ | एस-८ 
रु.२५५००-८११०० 
३ | लेखालिपिक ता १ he q शि एस-६ 
रु.१९९००-६३२०० 
४ | लिपिक ee शिंगी शि एस-६ 
रु.१९९००-६३२०० 
५ | अग्निसुरक्षा ओििशिं १ | q | एस-१० 
अधिकारी रु.२९२००-९२३०० 
६ । प्रमुख ०३ 03 शि एस-७ 
अग्निशामक रु.२१७००-६९१०० 
विमोचक 
७ | अग्निशामक ०४ ०४ शी एस-६ 
विमोचक रु.१९९००-६३२०० 
८ | स्वच्छता २ शिंगी १ शि १ 'एस-६ 
निरिक्षक रु.२५५००-८११०० 
९ | मुकादम | १ ०२ ०९ एस-३ 
रु.१६६००-५२४०० 
ha दारवान २१ a q | एस-३ 
रु.१६६००-५२४०० 
शि १ | स्वच्छक ८८ व्या ८८ एस-१ 
रु.१५०००-४७६०० 
१२ | सफाईगार १४ शि १४ एस-१ 
रु.१५०००-४७६०० 
१३ | शिपाई शि गा १ a q | एस-३ 
रु.१६६००-५२४०० 
एकूण १५० २८ १२२ 
SUNIL NARAYAN me प. 
KUMBHAR i 
(सुनिल ना. कुंभार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


